कोविड-१९ उपाययोजनेतंर्गत चाचणी किटस 
आणि कन्झ्युमेबल्सची खरेदी हाफकिन 
महामंडळाकडून करण्यास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ जून, २०२१ 


संदर्भ:- १) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/कोविड- 
१९/प्रमा/खरेदी/५०२८/२०२०/औखक-१, दि. ०१.०३.२०२१ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.वैशिवि- २०२०/ प्र.क्र. 
२६८ / प्रशासन- 2, दि. ०५.०३.२०२१ 

३) महाव्यवस्थापक,हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ यांचे पत्र 
क्र.४४७४/हाफकिन/खरेदी कक्ष/कोविड-१९ साठी लागणाऱ्या औषधी 
(/॥॥<॥७)खरेदी/२०२०-२१, दि. १२.०५.२०२१ 

४ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ VIM 
Kits / कोविड/ औखक/ १२३१ /२०२१, दि. १८.०५.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


कोविड-१९ च्या चाचणीकरिता उपयोगात येणारे टेस्टींग किटसची खरेदी हाफकिन 
महामंडळाकडून करण्यास झासन निर्णय दिनांक ०५.०३.२०२१ अन्वये रुपये १०१.७६ कोटी इतक्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयामध्ये 


नमूद VIM Kits या बाबीच्या ६०,००,००० इतक्या नगाकरिता रुपये १३.४७/- हा अंदाजे दर नमूद 


करण्यात आला ARTA त्याकरिता रुपये ८,०८,२०,०००/- इतक्या रकमेस मान्यता देण्यात आली 


आहे. हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ,मुंबई यांच्याकडून कोविड-१९ करिता आवश्‍यक 
औषधीची मागणी नुसार ई-३४३२ निविदा प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर निविदेमध्ये VIM 


Kits या बाबीसाठी वाढीव दर आल्याने संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी सादर केलेल्या 


प्रस्तावानुसार सुधारित मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२दि:- २८ जून, 2029 


शासन निर्णय:- 


कोविड-१९ उपाययोजनेतंर्गत चाचणी किटस आणि कन्झ्युमेबल्सची खरेदी हाफकिन 
महामंडळाकडून करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने प्रचलित 
कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे या अटीच्या अधीन राहून VIM Kits या बाबीच्या 
आलेल्या वाढीव दरानुसार ६०,००,००० इतक्या नगाकरिता रु.१५,०६,००,०००/- इतक्या रकमेस 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत येणारा अंदाजे रु.७ कोटी एवढा वाढीव 
खर्च हाफकिन महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०६२९१२२१२५८०१३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Suresh Lohar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Medical Education And Drugs 


e 
Swa t | S "1 re S h Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=eaef1 faf1fb5262ec7b0737903120dfa 
387867f017650e284f3e90868f26d12d, 


Lo h a | serialNumber=ab72b061785ae0359686d1c8a 


Oddb0f52744a155be1924d6ab3706e1de7e60 
ec, cn=Swati Suresh Lohar 
Date: 2021.06.29 17:39:10 +05'30" 


(स्वा.सु. लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई 
६. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
८. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. सर्व अधिष्ठाता/वैद्यकीय अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय. 
१०.निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


